सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या - अंशत: 
बदल करण्याबाबत 

अधीक्षक व तत्सम पदे 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेठा क्र. बदली ३१२३/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२, दिनांक २३.०६.२०२३. 


शासन आदेश- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (4) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या ळलगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव 
दि.२३.०६.२०२३ च्या शासन आदेशाने अधीक्षक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना 
करण्यात आली होती. सदर नियमित बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करण्याची अनुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. २३.०६.२०२३ अन्वये | सुधारीत पदस्थापना 

क्र करण्यात आलेली पदस्थापना 

विन २ ३ aa ere 

q | श्री.प्रशांत दौलत गायकवाड, प.स. | अधीक्षक, शा.पो.आ.पं.स. | शा.पो.आ.पं.स. निफाड, नाशिक, 
येवला, जि.नाशिक मालेगांव, नाशिक 

2 श्रीम, निलम रणजित पाटील, | अधीक्षक, शा.पो.आ., मुरबाड, | अधीक्षक, शा.पो.आ.पं.स. 
शा.पो. आ. पं.स. भिवंडी, जि.ठाणे | जि.ठाणे अंबरनाथ, जि.ठाणे 

3 श्री.अजय अभिमान बहिर, शा.पो. | अधीक्षक, शा.पो.आ.पं. सं. केज | अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (माध्य) 
आ.पं. सं.माजलगांव जि.प.बीड 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ 


अ. नाव व पदनाम दि. २३.०६.२०२३ अन्वये | सुधारीत पदस्थापना 

क्र. करण्यात आलेली पदस्थापना 

[=] 2 3 ७८7८00 ae 

४ | श्री.अरविंद रमेडाराव विखे, शा.पो. | अधीक्षक, शा.पो.आ.पं.सं.अकोट, | अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (माध्य) 
आ.पं. सं.रिसोड, वाशिम अकोला जि.प. अकोला 

५ | श्री.रियाज हारुन तडवी, शा.पो. | अधीक्षक, शा.पो.आ.पं.स, अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (माध्य) 
आ. पं.स. साक्री, धुळे जळगांव जि.प.जळगांव 


२. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेळे अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१८२५२०७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ सर्व शिक्षण संचालक/शिक्षण सहसंचालक/शिक्षण उपसंचालक/शिक्षणाधिकारी. 
३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


Be 


संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. 

४. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


सर्व सहसचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


